वितरण आदेश HATH: 2 
कोषागारातून रोख रक्कम देय अनुदान 
सन २०२३-२०२४ 


१५ व्या केंद्रिय वित्त आयोगांतर्गत राज्यातील 
ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थाना सन २०२३-२४ 
या आर्थिक वर्षाच्या अबंधित निधीच्या (Untied 
Grants) पहिल्या हप्त्याचे वितरण. 


महाराष्ट्रशासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासननिर्णयक्रमांकः पंविआ-२०२३/प्र.क्र.७४/वित्त-४ 
बांधकाम भवन, मर्झबान पथ, फोर्ट, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ००१ 
दिनांक: १३ डिसेंबर, २०२३ 


. शासन निर्णय क्रमांकः पंविआ-२०२०/प्र.क्र.३१/वित्त-४,ग्रा.वि.वि.दि.०९/०३/२०२० 

. शासन पत्र क्रमांकः जीपीडीपी-२०२०/प्र.क्र.३१/ पंरा-६,ग्रा.वि.वि.दि.२८/०४/२०२० 

. शासन पत्र क्रमांकः जीपीडीपी-२०२०/प्र.क्र.३९/ पंरा-६,ग्रा.वि.वि.दि.२५/०९/२०२० 

. शासन निर्णय क्रमांकः पंविआ-२०२०/प्र.क्र.५९ /वित्त-४,ग्रा.वि.वि.दि.२६/०६/२०२० 

५. झासन निर्णय क्रमांकः पंविआ-२०२०/प्र.क्र. ५९ /वित्त-४,ग्रा.वि.वि.दि.०४/१२/२०२० 

६. शासन निर्णय क्रमांकः पंविआ-२०२०/प्र.क्र. ६२ /वित्त-४, ग्रा.वि.वि.दि.१०/०८/२०२० 

७. पंचायतीराज मंत्रालय भारत सरकार पत्र क्र. ॥॥११०१५/१६०/२०२१ FD, 
दि.१२/१०/२०२२ 

८. केंद्र शासनाचे पत्र W.F.No.G.9904/940/2020 - FD दि.२६/१०/२०२२ 

९. वित्त मंत्रालय, भारत सरकार पत्रक्र.5१५(४)॥७-५//०७७०/२०२०-२५दि.०१/१२/२०२३ 


०८ A A -5 


प्रस्तावना: 


पंधराव्या केंद्रिय वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार महाराष्ट्र राज्यातील ग्रामीण स्थानिक 
स्वराज्य संस्थांना वितरीत करण्यासाठी सन २०२३-२४ च्या अबंधित निधीच्या (Untied Grants) पहिल्या 
हप्त्यापोटी रू. ७१२.९४ कोटी इतका निधी मुक्‍त केला असल्याचे केंद्र शासनाच्या संदर्भ क्र. ९ येथील 
पत्रान्वये कळविले आहे. त्यानुसार १५व्या केंद्रीय वित्त आयोगाकडून राज्य शासनास प्राप्त झाळेला निधी 


a 


ares निर्णय क्रमांकः पंविआ-२०२३/प्र.क्र.9४/वित्त-४ 


राज्यातील ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांना वितरीत करण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन 
होता. याबाबत शासनाने खालील निर्णय घेतला आहे. 


शासननिर्णय : 


पंधराव्या केंद्रीय वित्त आयोगाचा सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाच्या अबंधित निधीच्या (Untied 
Grants) स्वरूपातील पहिल्या हप्त्याचा केंद्र शासनाकडून मुक्‍त करण्यात आलेला रू. ७१२.९४ कोटी 
इतका निधी सोबतच्या विवरणपत्रात (प्रपत्र- अ) दर्शविल्याप्रमाणे महाराष्ट्र राज्यातील ग्रामीण स्थनिक 
स्वराज्य संस्थाना (जिल्हापरिषद, पंचायत समिती व ग्रामपंचायत या तिन्ही स्तरांसाठी) अनुक्रमे 
लेखाशीर्षाखाली (२५१५२६२८ / २५१५२६४६ / २५१५२६६४) वितरित करण्यासाठी उपलब्ध करून 
देण्यात येत आहे. सर्व जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना विवरणपत्र अनुसार निधी 
अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीव्दारे (बीम्सवर) वितरीत करण्यात येत आहे. सदर निधी पंचायत राज 
संस्थाना जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व ग्रामपंचायत यांमध्ये अनुक्रमे १०:१०:८० या प्रमाणात वितरीत 
करण्यात येत आहे. 


२. सर्व जिल्हा परिषदांनी e-Gramswaraj-PFMS-Treasury net यांच्या इंटीग्रेशानने कोषागारात 
देयक सादर करुन पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायत यांच्या ICC! बँकेतील खात्यात १५ व्या केंद्रीय 
वित्त आयोगाचा निधी जमा करणे आवश्‍यक आहे. तसेच जिल्हा परिषदेचा निधी ग्रामविकास 
विभागामार्फत e-Gramswaraj-PFMS Treasury net यांच्या इंटीग्रेशनने अधिदान व लेखा कार्यालय, 
मुंबई येथे देयक सादर करुन जिल्हा परिषदेच्या ICicl बँकेतील खात्यात निधी जमा करणे आवश्‍यक 


आहे. 


३. शासनाने दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार ग्रामपंचायत स्तरावरील निधीच्या वितरणाचे 
नियोजन, सनियंत्रण व समन्वयनाची जबाबदारी उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रामपंचायत) यांची 
राहील. 


४. वित्त मंत्रालय (व्यय, केंद्रीय वित्त आयोग, भारत सरकार यांचे पत्र क्र. ए15(4ए(- 
XV/FCD/2020-25 दि.०१/१२/२०२३ आणि पंचायत राज भारत सरकार यांचे पत्र H.M- 
99094/9§9/2020-FD, दि.०७/०६/२०२२ अन्वये ज्या ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या तिन्ही 
स्तरावर म्हणजेच जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायत मध्ये प्रशासक कार्यरत आहे अशा 
ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांना १५ व्या केंद्रिय वित्त आयोगाचे वितरण केले जाणार नाही. सध्या 
राज्यात २६ जिल्हा परिषदा, २८९ पंचायत समिती आणि १२०० ग्रामपंचायतीमध्ये प्रशासक कार्यरत 


पृष्ठ २१ पैकी २ 


area निर्णय क्रमांकः पंविआ-२०२३/प्र.क्र.9४/वित्त-४ 


आहेत. अशा या सर्व ग्रामीणस्थानिक स्वराज्य संस्थांना या आदेशाद्वारे १५ व्या केंद्रिय वित्त आयोगाच्या 
सन २०२३-२४ च्या अबंधित निधीच्या पहिल्या हप्त्याचे वितरण करण्यात आलेले नाही. 


५. पंधराव्या केंद्रिय वित्त आयोगाच्या सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य 
संस्थांनी वितरीत केलेल्या अनुदानातून घ्यावयाची कामे, त्याचे नियोजन, समन्वय व नियंत्रण 
याबाबतच्या मार्गदर्शक सूचना संदर्भ क्र. ४, ५व ६ च्या शासन निर्णयान्वये देण्यात आल्या आहेत. तसेच 
अबंधित निधीतून (Untied Grants) करावयाची कामे, त्याचे नियोजन याबाबतच्या अतिरिक्त मार्गदर्शक 
सूचना संदर्भ क्र.५ च्या शासन निर्णयान्वये देण्यात आल्या आहेत. सन २०२३-२४ या आर्थिक 
वर्षापासूनच्या पंधराव्या वित्त आयोगाच्या वितरीत निधीतून पंचायतराज संस्थानी ग्रामपंचायत विकास 
आराखडयानुसार कामे व उपक्रमांची प्रभावी अंमलबजावणी करावयाची असून यासंदर्भातील सूचना ग्राम 
विकास विभागाकडून संदर्भ क्र. ३ च्या शासन निर्णयान्वये देण्यात आलेल्या आहेत. 


६. वरील प्रक्रियेमध्ये गावातील सद्याच्या परिस्थितीचे विश्लेषण करून गावाच्या गरजांची निश्चिती 
करून कामे ठरविण्याचे अधिकार ग्रामसभा व ग्रामपंचायतीला आहेत. 


७. पंधराव्या केंद्रिय वित्त आयोगाच्या शिफारशींनुसार अबंधित निधीचा (Untied Grants) ग्रामीण 
स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी कर्मचारी पगार तथा आस्थापना विषयक बाबी वगळून इतर स्थानिक 
गरजेनुसार (Location Specific felt needs) आवश्यक बाबींवर वापर करावा. तसेच ग्रामीण स्थानिक 
स्वराज्य संस्था, सदर अनुदानाचा वापर राज्य शासनाने मंजूर केलेल्या बाह्य संस्थांकडून करण्यात 
येणाऱ्या लेखा परिक्षणासाठी करू शकतात. 


८. ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थानी प्राप्त निधीपेक्षा जास्त खर्च करू नये व जास्तीचे आर्थिक 
दायित्व निर्माण करू नये. तसेच केंद्रिय वित्त आयोग आणि पंचायतीराज मंत्रालय, भारत सरकार, नवी 
दिल्ली यांच्या दि.१४.७.२०२१ आणि दि. ११.०८.२०२१ रोजीच्या पत्रान्वये दिलेल्या सुचनांनुसार सदर 
निधीतून माहे जानेवारी-२०२४ अखेर पर्यंत किमान yo टक्के खर्च होणे आवश्‍यक आहे. ५०% खर्च 
झाल्याशिवाय केंद्रीय वित्त आयोगाकडून पुढील हप्त्याचे वितरण केले जाणार नाही. खर्च करण्याची 
संपूर्ण जबाबदारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांच्यावर राहील. ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य 
संस्थांच्या तिन्ही स्तरांवर माहे जानेवारी-२०२४ अखेरपर्यंत किमान ५०% खर्च करणे आवश्‍यक आहे. 


९. याशासन निर्णयान्वये सन २०२३-२४ च्या अबंधित निधीचे वितरण ८ जिल्हापरिषद, ६२ पंचायत 
समिती आणि २६,६६१ ग्रामपंचायती यांना करण्यात येणार आहे. सदर झासन निर्णय निर्गमित केल्याच्या 
दिवशीच जिल्हानिहाय निधी बीम्सप्रणालीवर वितरीत करण्यात येणार आहे. हा शासन निर्णय निर्गमित 


पृष्ठ २१ पैकी ३ 


area निर्णय क्रमांकः पंविआ-२०२३/प्र.क्र.9४/वित्त-४ 


झाल्याच्या दिनांकापासुन कोषागारात देयके सादर करुन पाच कार्यालयीन दिवसात हा निधी पंचायत 
समिती आणि ग्रामपंचायती यांच्या बँक खात्यात जमा करणे अनिवार्य आहे. जिल्हा परिषदांचा निधी 
ग्रामविकास विभागाकडुन त्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात येईल. 


१०. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या तिन्ही स्तरासाठी १५ च्या केंद्रीय वित्त आयोगांतंर्गत आर्थिक वर्ष 
२०२३-२४ च्या अबंधित निधीच्या (Untied Grants) पहिल्या हप्त्यापोटी राज्यास प्राप्त निधीच्या 
वितरणासाठी होणारा खर्च खालील ३ लेखाशिर्षाखाली करण्यात आलेल्या सन २०२३-२४ या आर्थिक 
वर्षाच्या अर्थसंकल्पीय तरतूदीतून खर्ची टाकावा. 


१. मागणी क्रमांक-एल-३, २५१५ - इतर ग्रामीण विकास कार्यक्रम, (००), १९६ - जिल्हा 
परिषदांना/जिल्हा स्तरीय पंचायतींना सहाय्य (००), (००) (१०) १५ व्या वित्त आयोगाच्या 
शिफारशीनुसार जिल्हापरिषदांना/जिल्हास्तरीय पंचायतींना विविध विकास योजनांसाठी 
सहाय्य अनुदाने, (मुलभूत/बेसिकग्रॅट) (२५१५२६२८), ३१- सहाय्यक अनुदाने (वेतनेतर) 
(रू.१४.७५ कोटी) 


२. मागणी क्रमांक-एल-३, २५१५ - इतर ग्रामीण विकास कार्यक्रम, (००), १९७- पंचायत 
समितीना सहाय्य, (००), (००) (०३) १५ व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार पंचायत 
समितीना सहाय्य अनुदाने, (मुलभूत/बेसिकग्रँट) (२५१५२६४६), ३१ - सहाय्यक अनुदाने 
(वेतनेतर) (रू.१५.१८ कोटी) 


३. मागणी क्रमांक-एल-३,२५१५- इतर ग्रामीण विकास कार्यक्रम, (००), १९८- ग्रामपंचायतींना 
सहाय्य (००),(००) (११) १५ व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार ग्रामपंचायतींना सहाय्य 
अनुदाने, (मुलभूत/बेसिकग्रँट) (२५१५२६६४), ३१- सहाय्यक अनुदाने (वेतनेतर) (रू.६८३.०१ 
कोटी) 


१०. जिल्हा परिषदांनी ग्रामपंचायतींना देय असणारा निधी काढताना संपुर्ण जिल्हयातील 
ग्रामपंचायतीसाठी देण्यात आळेला निधी आणि संपुर्ण जिल्हयातील ग्रामपंचायतीची लोकसंख्या (२०११ 
च्या जनगणनेनुसार) यांच्या गुणोत्तरास ग्रामपंचायतीच्या लोकसंख्येने गुणीले असता त्या ग्रामपंचायतीस 
किती निधी देय होतो ते कळते. ज्या ग्रामपंचायतीमध्ये प्रशासक कार्यरत आहे त्या ग्रामपंचायतींची 
लोकसंख्या सदर परिगणना करताना विचारत घेण्यात येऊ नये. 


पृष्ठ २१ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः पंविआ-२०२३/प्र.क्र.9४/वित्त-४ 


११. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांनी या शासन निर्णयाच्या प्रती त्यांचे अधिनस्त 
सर्व जिल्हा परिषद / पंचायत समिती / ग्रामपंचायत स्तरावरील अधिकाऱ्यांना तात्काळ उपलब्ध करून 
द्याव्यात. 

१२. सदरचा झासन निर्णय वित्त विभागाच्या सहमतीने व त्यांच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.३७/२०२३ 
वित्त आयोग कक्ष, दिनांक ०७/१२/२०२३ नुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. सदर झासन निर्णय 
महाराष्ट्र शासनाच्या वेबसाईट (www.maharashtra.gov.in) उपलब्ध करण्यात आळा असून, त्याचा 
संगणक संकेतांक क्र. २०२३१२१२१०३९१४४७२० असा आहे. हा शासन निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by RAJESH PRABHAKAR BHOIR 
R AJ E S H DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT, 
5 .4.20=1b7e6616195233808d0e995e9882ef448 


PRABHAKAR घाय 
BHOIR oo 
(राजेश भोईर) 
सोबत - प्रपत्र अ उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 

प्रत. 
१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 
३. मा.उपमुख्यमंत्री (गृह) यांचे सचिव 

. मा.उपमुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन )यांचे सचिव 
५. मा.मंत्री (ग्रा.विव पं.रा.) यांचे खाजगी सचिव 
६. मा.विरोधी पक्षनेते, विधानसभा / विधान परिषद 
७. मा.विधानसभा व विधान परिषद सदस्य. 
८. मा.मुख्य सचिव यांचे स्वीय सहाय्यक. 
९. मा. प्र.स. (ग्रा.वि. व पं.रा.) यांचे स्वीय सहाय्यक 
१०.महालेखापाल, महाराष्ट्र - १ (लेखापरीक्षा), मुंबई (पाच जादा प्रतीसह) 
११.महाळलेखापाल, महाराष्ट्र - २ (लेखापरीक्षा), नागपूर (पाच जादा प्रतीसह) 
१२.सर्व विभागीय आयुक्‍त. (महसूल) 
१३.सर्व जिल्हा परिषदांचे अध्यक्ष 
१४.मुख्य लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी लेखा, कोकण भवन, नवी मुंबई. 
१५. सर्व उपसचिव / अवर सचिव, ग्राम विकासविभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१६.सर्व सहमुख्य लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी लेखा (सर्व विभाग) 


पृष्ठ २१ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः पंविआ-२०२३/प्र.क्र.9४/वित्त-४ 


१७.सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी. 

१८. जिल्हा परिषदांचे मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, 

१९.सर्व जिल्हा परिषदांचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (पंचायत) 
२०.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

२१.वित्त विभाग (व्यय-१५/अर्थसंकल्प१७- / वित्तआयोगकक्ष.) 
२२.ग्रामविकास विभाग (सर्वकार्यासने) 

२३.निवड नस्ती का.वित्त-४,ग्रामविकास विभाग,मुंबई.०१ 


पृष्ठ २१ पैकी ६ 


ares निर्णय क्रमांकः पंविआ-२०२३/प्र.क्र.9४/वित्त-४ 


प्रपत्र- अ 
बंधित निधी 
वितरण आदेशा क्र.१ क्रमांक:पंविआ-२०२३/प्र.क्र.७४/वित्त-४, दिनांक : 93.92.2023 चे विवरणपत्र 
(रक्‍कम रूपयांत) 
0 | eeenend. | cen | vee 
"७७ नाव SPR या २५१५२६६४) । २५१५२६४६) | २५१५२६२८) 
|| 2 3 | ४ | षु ६ | ७ | ८ 
1 १_| ठाणे भिवंडी १०८ ४५२४९००० 
मुरबाड aa १६४१८००० 
राहापूर ९१ २९६०५००० 
कल्याण ४१ १२७६१००० 
अंबरनाथ २८ ८८४६००० 
एकूण ३६६ ११२८७९००० ११२८७९००० 
२ | पालघर डहाणू ६८ ३२३६६००० ५०००००० २२४३०००० 
जव्हार 8९ १४७८८००० १९०६००० 
मोखाडा २५ ८०६५००० ११३२००० 
पालघर ११७ ४६१८१००० ६७१३००० 
तलासरी 93 ९४८६००० १८७७००० 
वसई २८ ९८६५००० १५१६००० 
विक्रमगड ४० १४७८५००० १९००००० 
वाडा ८२३ १८७६४००० 2353000 
एकूण 823 948300000 22839000 22830000 9889&(9000 
3 | रायगड अलिबाग ६२ २५३१०००० 
पेण ६१ १७७७६००० 
पनवेल ६४ २५०६८००० 
उरण ३३ १४२२९००० 
कर्जत ५२ १९५९०००० 
खालापूर SY १५४६८००० 
सुधागडपाली 33 ६०७८००० 


पृष्ठ २१ पैकी ७ 


ares निर्णय क्रमांकः पंविआ-२०२३/प्र.क्र.9४/वित्त-४ 


1 | TE | | me | स 
SE)  ताद STEMS tl pa २५१५२६६४) । २५१५२६४६ । २५१५२६२८) 
रोहा ६१ १६८५०००० 
मुरुड २३ ६९९१००० 
तळा २५ ३९४६००० 
माणगाव (93 १६३६८००० 
महाड १३४ १४७५५००० 
म्हसळा ३८ ५८७१००० 
श्रीवर्धन ३५ ६८६७००० 
पोलादपूर ४१ ४५८१००० 
एकूण (9198 १९९७४८००० १९९७४८००० 
४ । रत्नागिरी । मंडणगड ४९ ६८६२००० 
दापोली १०६ १९०६६००० 
खेड ११४ १९२९१००० 
चिपळूण १३० २६२५१००० 
गुहागर ६६ १३५८९००० 
संगमेश्वर १२६ २१७७१००० 
रत्नागिरी ९४ २८५१५००० 
लांजा ६० १०३९४००० 
राजापूर १०१ | १८३०४००० 
एकूण ८४६ १६४०४३००० १६४०४३००० 
५ | सिंधुदूर्ग दोडामार्ग ३४ ५१००००० 
सावंतवाडी ६२३ १४४९९००० 
वेंगुर्ला ३० ८६११००० 
कुडाळ ६८ १६१४५००० 
मालवण ६५ १०९२२००० 
कणकवली ६३ १३८५८००० 
देवगड ७० १२१२४००० 
वैभववाडी 38 ४८७१००० 


पृष्ठ २१ पैकी ८ 


ares निर्णय क्रमांकः पंविआ-२०२३/प्र.क्र.9४/वित्त-४ 


Foe समिती | ग्रामपंचायती | >,१८२६६४ | २५१५२६४६) | 24942620) 
एकूण ४२७ ८६१३०००० ८६१३०००० 
६ | नाशिक बागलाण १२९ ३९०९५००० 
चांदवड ९० २४६७८००० 
देवळा ४२ १५४९३००० 
दिंडोरी १२१ ३४९३४००० 
इगतपुरी ९२ २५१३२००० 
कळवण ८६ २१९७५००० 
मालेगाव १२५ ४२९५४००० 
नांदगाव ८८ २१५९३००० 
नाशिक ६६ २३७७४००० 
निफाड ११८ ४९११५००० 
पेठ (93 93284000 
सिन्नर ११४ ३२९५५००० 
सुरगाणा ६१ १९८८४००० 
त्रंबकेश्वर ८४ १८१७७००० 
येवला ८९ २५९४७००० 
VHT] १३७८ ४०८९५१००० ४०८९५१००० 
७ | धुळे धुळे १३१ ४६२५७००० ५८५०००० २१४३८००० 
साक्री १६९ ५२४६५००० ६६७२००० 
शिरपूर ११८ ४०४७४००० ५१६८००० 
शिदखेड १२३ २९५२२००० ३७४५००० 
एकूण| ५४१ १६८७१८००० | २१४३५००० | २१४३८००० | २११५९१००० 
८ | नंदुरबार नंदुरबार १३७ ३०३६०००० ३७६२००० २००७६००० 
शहादा १५० ४००८८००० ४८३९००० 
अक्राणी Yo २१५५४००० २५७५००० 
अक्कलकुवा ७७ २८८२४००० ३५८१००० 
नवापूर ११४ २८०९५००० ३४८६००० 
तळोदा ६७ १५३१७००० १८३९००० 


पृष्ठ २१ पैकी ९ 


ares निर्णय क्रमांकः पंविआ-२०२३/प्र.क्र.9४/वित्त-४ 


2 ae 1 त aa aa pa एकूण 
|. तात हिर २५१५२६६४) | २५१५२६४६ | २५१५२६२८) 
एकूण ५९५ १६४२३८००० २००८२००० २००७६००० २०४२३९६००० 
९ | जळगांव अमळनेर १०६ १९०५९००० 
भडगाव ४१ ११८५५००० 
भुसावळ ३२ १३६१७००० 
बोदवड ३४ ६५१६००० 
चाळीसगाव १०२ ३३७०८००० 
चोपडा ६८ २२०५०००० 
धरणगाव GC १२८८१००० 
एरंडोल ४६ १४०९७००० 
जळगाव 4B १२९२४२१००० 
जामनेर ८८ २६९७६००० 
मुक्ताईनगर GC १५५३८००० 
पाचोरा ९४ २५५९०००० 
पारोळा ७२ १६९५४००० 
रावेर GS 24283000 
यावल yg १९९६६००० 
एकूण ९९३ २८३४७१००० २८३४७१००० 
| 90 | अहमदनगर | अकोले १३८ ३०३३७००० 
संगमनेर १३९ ४६४४१००० 
कोपरगाव ६९ २४४५७००० 
श्रीरामपूर ४० १६५३४००० 
रहाता ३९ २३२४५००० 
राहुरी ७६ २६८४२००० 
शेवगाव ७९ १८३७९००० 
पाथर्डी १०६ २६६६४००० 
अहमदनगर ९५ ३०४०८००० 
पारनेर ११३ ३०४९१००० 


पृष्ठ २१ पैकी १० 


ares निर्णय क्रमांकः पंविआ-२०२३/प्र.क्र.9४/वित्त-४ 


Need समिती | ग्रामपंचायती | >,१८२६६४ | २५१५२६४६) | 2494262) 

श्रीगोदा ७८ २९१७१००० 

कर्जत ९० २५२१६००० 

जामखेड ५८ १३९३१००० 

नठवासा १०६ ३६४९५००० 

एकूण १२२६ ३७८६११००० ३३७८६११००० 

११ पुणे आंबेगाव ७८ १९८५७००० 

बारामती ८१ २८२३०००० 

भोर १३६ १७६३७००० 

दौंड ७९ ३७९२२००० 

हवेली ६७ २८९७०००० 

इंदापूर ११५ ४३४०७००० 

युनर ११९ ३३१७३००० 

खेड १४७ ३७६६०००० 

मावळ ८२ २५३६१००० 

मुळशी ७० १४९८१००० 

पुरंदर ७८ १८६५८००० 

शिरूर ९५ ४०३८०००० 

वेल्हा ६५ ५६३७००० 

एकूण १२१२ ३५१८७३००० 349293000 

१२ | सातारा जावळी (मेढा) १०३ १०५१२००० 

वाई ८९ १८४०१००० 

सातारा १८७ ३६१३७००० 

फलटण १२७ ३४२०५००० 

महाबळेश्वर ६३ ४४४०००० 

मान RR 29398000 

कोरेगाव १३६ २४९६८००० 

खटाव १२७ २९३४३००० 


पृष्ठ २१ पैकी ११ 


ares निर्णय क्रमांकः पंविआ-२०२३/प्र.क्र.9४/वित्त-४ 


न ae 1 Say aan ah ab एकूण 
४४७) नाव ८५ २५१५२६६४) । २५१५२६४६ । २५१५२६२८) 

खडाळा ६३ 93248000 

कराड १८७ ५२७१९००० 

पाटण २११ ३००८०००० 

एकूण १३८५ २७५३८३००० २७५३८३००० 

१३ | सांगली आटपाडी 43 93424000 

जत १११ | ३२६२१००० 

कडेगाव 42 १४७४७००० 

कवठे- ४० ११४७३००० 

महाकाळ 

खानापूर-विटा ६३ १३४८३००० 

मिरज ६४ ४१२७७००० 

पलुस २२ १६१६२००० 

शिराळा ६४ १३८०९००० 

तासगाव ६६ २४६८७००० 

वाळवा- ९० ३९५२३००० 

इस्लामपूर 

एकूण ६३५ २२१३०७००० २२१३०७००० 

१४ | सोलापूर । अक्कलकोट ११२ २७४३९००० 

बाशी १२५ २६६५७००० 

करमाळा ९२ १९२९९९८००० 

माढा RG २८२८(७००० 

माळशिरस ९३ ३९२७५००० 

मोहोळ AU) 2193 0gooo 

मंगळवेढा ६० १६५६९००० 

उ.सोलापूर ३६ १२४०३००० 

प०ढरपूर ९१ ३८५३५००० 

सांगोला (93 32269000 

द. सोलापूर ७७ २८००४००० 


पृष्ठ २१ पैकी १२ 


ares निर्णय क्रमांकः पंविआ-२०२३/प्र.क्र.9४/वित्त-४ 


पृष्ठ २१ पैकी १३ 


OF) नाव समिती | ग्रामपंचायती | _५१५२६६४) । २५१५२६४६) | २५१५२६२८) 
एकूण ९४२ २९६७३५००० २९६७३५००० 
१५ | कोल्हापूर । करवीर ११२ ५४९३९००० 
गडहिंग्लज ८८ २२४१४००० 
राधानगरी ९६ २२४८९००० 
चंदगड १०८ २०६५६००० 
पन्हाळा १०७ २९३००००० 
भुदरगड ९६ १७३९६००० 
शाहुवाडी १०५ २०९८७००० 
आजरा 93 99884000 
गगनबावडा २९ ४१९४००० 
शिरोळ 42 ३४२०९००० 
कागल ८३ २६९0७२३००० 
हातकणंगले ६० ५२८४४००० 
एकूण १००९ ३१८३९६००० ३१८३९६००० 
१६ | छत्रपती छत्रपती ११४ ४०३७१००० 
संभाजीनगर | संभाजीनगर 
पैठण १०९ ३५८३६००० 
गंगापूर १०७ ३७४८७००० 
वैजापूर १३३ ३१५९०००० 
कन्नड १३७ ३५०८२००० 
खुलताबाद ३८ ११६१३००० 
सिल्लोड १०४ ३५३७५००० 
फुलंब्री ७१ १७५२१००० 
सोयगाव ४५ १२२७५००० 
एकूण ८५८ 2419940000 2419940000 
१७ | जालना जालना १२२ २७४७७७८००० 
बदनापूर (9९ १६६३६००० 
अंबड | aaa | २६२८०००० 


ares निर्णय क्रमांकः पंविआ-२०२३/प्र.क्र.9४/वित्त-४ 


न ae ae Say aa ah ab एकूण 
alec समिती | ग्रामपंचायती | «4५२६६४ | २५१५२६४६ | 24942622) 
घनसावंगी ९६ २२६७८००० 
परतुर ८१ १६७१५००० 
मंठा ९२ १६९४७००० 
भोकरदन १२४ ३३3३१०४००० 
जाफ्राबाद ७२ १७२५९००० 
एकूण (9192 १७७०९9७००० १७७०९७००० 
१८ | परभणी सेलू ८१ १४१५३००० 
जितूर १३६ २७८१९००० 
परभणी ११७ २७०४०००० 
मानवत ४९ ९९८७००० 
पाथरी ४९ ११९८१००० 
सोनपेठ ४२ ८६५४००० 
गंगाखेड ८४ १७९९८००० 
पालम ६६ ११७८९००० 
पुर्णा ७८ १६६५१००० 
एकूण ७०२ १४६०७२००० १४६०७७२००० 
१९ | हिंगोली हिंगोली Ee | 29424000 
वसमत ११९ २७००१००० 
कळमनुरी १२५ २५४१६००० 
सेनगाव १०७ २२९३०००० 
औंढा नागनाथ १०१ | २०४२०००० 
एकूण ५६३ ११७२९२००० ११७२९२००० 
२० | बीड अंबाजोगाई ९८ २२६४७००० 
आष्टी १२५ २७०४२३००० 
बीड १६६ २९४८०००० 
धारूर ३४ ७९७७००० 
गेवराई १०३ २६६९१००० 


पृष्ठ २१ पैकी १४ 


ares निर्णय क्रमांकः पंविआ-२०२३/प्र.क्र.9४/वित्त-४ 


पृष्ठ २१ पैकी १५ 


डा रा त त one one pao एकूण 
alee ८1४ २५१५२६६४) । २५१५२६४६ । २५१५२६२८) 

केज ९१ १८५६३००० 

माजलगाव ९१ २४०९१००० 

परळी ८९ २१८७३००० 

पाटोदा ४२३ ९८१८००० 

शिरूर- ३२ ८५९४००० 

कासार 

वडवणी २९ ७३११००० 

एकूण ९०१ 208022000 Qovo~ ooo 

२१ | नांदेड नांदेड ७२ १९९१०००० 

अर्धापूर ३९ ९९१७००० 

मुदखेड 4o १०७६८००० 

कंधार ११६ २६४२०००० 

मुखेड १२९ ३१२१३००० 

देगलूर ८९ २०२७५००० 

बिलोली (93 १६४६९००० 

नायगाव ८० १९७9०७७००० 

धर्माबाद ४५ ७३७४००० 

हदगाव १२५ २७३१४००० 

किनवट १२७ २४७१०००० 

भोकर निनि १२३४०००० 

हिमायतनगर ५१ १०२०६००० 

माहूर YQ 90042000 

उमरी GC १०००६००० 

लोहा ११८ २५५५२००० 

एकूण १२९७ २८२१९९००० २८२१९९००० 

२२ | धाराशीव ।धाराजीव | aaa 340§000 

तुळजापूर १०७ २६३२८००० 

उमरगा ८० २४५३२३७००० 


ares निर्णय क्रमांकः पंविआ-२०२३/प्र.क्र.9४/वित्त-४ 


७ हिया en | 0 | ee | 
alec ८1 २५१५२६६४) । २५१५२६४६) | २५१५२६२८) 

लोहारा ४३ १२१८९००० 

कळंब ९१ २२५०७००० 

वाशी ४२ ८७९६००० 

भूम ७४ 93423000 

परांडा ७२ १४०९३००० 

एकूण ६२० १५७०४२००० १५७०४२००० 

२३ | लातूर अहमदपूर ९७ २२५६७००० 

चाकूर ७० १८४७७००० 

लातूर ११० | ३५२३४००० 

औसा १०७ ३१६६५००० 

निलंगा ११६ ३३९४०००० 

रेणापूर ६५ १४५६६००० 

शिरुर 82 ८६८०००० 

(अनंतपाळ) 

उदगीर ८७ २४३२९००० 

जळकोट ४० ८६७०००० 

देवनी oY ९९३०००० 

एकूण ७७९ २०८०५८००० २०८०५८००० 

२४ | बुलडाणा ।बुलढाणा ६२३ २४६७१००० 

चिखली ९१ २४२४८००० 

मेहकर ९१ २२८२४००० 

लोणार ५७ १४४२९००० 

देऊळगाव ४५ १०५४९००० 

राजा 

सिंदखेडराजा ७३ १७३७३००० 

खामगाव ९१ २३८९६००० 

शेगाव By 40940000 

संग्रामपूर ५० १५०७३००० 


पृष्ठ २१ पैकी १६ 


ares निर्णय क्रमांकः पंविआ-२०२३/प्र.क्र.9४/वित्त-४ 


ह त ह. aes entre. ee eae एकूण 
| नाव समिती | ग्रामपंचायती । २५५२६६४) । २५१५२६४६) । २५१५२६२८) 
जळगाव ४४ १३०९२००० 
जामोद 
नांदुरा ६२ १४८५०००० 
मलकापूर ४८ १२५२५००० 
मोताळा ६3 १८२५०००० 
एकूण C22 २२१८९०००० २२१८९०००० 
24 | अकोला अकोट ८५ १९४१८००० २४६१००० १५५०५००० 
तेल्हारा ६२ १७८९४००० २२१७००० 
पातूर ५७ १३७६८००० १७८४००० 
मुतिजापूर ८६ १५९७७००० २०४६००० 
अकोला ९७ २३०१४००० २९२५००० 
बाळापूर ६६ १६८६७००० २१३३००० 
बार्शी टाकळी ८२ ASS 43000 १९३५००० 
एकूण ५३५ १२१८९१००० १५५०१००० १५५०५००० १५२८९७००० 
२६ | वाशिम वाशिम ८४ २०७७०००० २६४१००० १४३०४००० 
मालेगांव ८२ १९६६८००० २५२२००० 
रिसोद ८० २०११५००० २५३८००० 
कारंजा ९० १६८८२००० २२०४००० 
मनोरा (७७७ १७२८२००० २२०८००० 
मंगरुळपीर ७५ १६८८८००० २१८८००० 
एकूण ४८९ १११६०५००० १४३०१००० १४३०४००० १४०२१०००० 
२७ | अमरावती । अमरावती GQ १६५६०००० 
भातकुली ४७ १२०१२००० 
नांदगाव ६८ १३६२७००० 
खाडेश्वर 
चांदूररेल्वे ४७ ८५७२००० १२१८००० 
धामणगाव ६२ १३११४००० १६७६००० 
रेल्वे 
तिवसा ४५ १०७४३००० १४०२००० 


पृष्ठ २१ पैकी १७ 


ares निर्णय क्रमांकः पंविआ-२०२३/प्र.क्र.9४/वित्त-४ 


पृष्ठ २१ पैकी १८ 


Need ७३ ८६० २५१५२६६४) । २५१५२६४६) | २५१५२६२८) 

मोर्शी ६३ १५८९१००० 

वरूड ६६ १८४२९००० 

चांदूरबाजार ६५ २०३६०००० 

अचलपूर ६८ १९३५४००० 

अंजनगाव ४७ १२०५०००० 

सुर्जी 

दर्यापूर (93 १६१२१००० 

धारणी GQ १९०६८००० 

चिखलदरा Yo 994402000 

एकूण ८१९ २०(७४१०००० ४२९६००० २११0७०६००० 

२८ | यवतमाळ ।आर्णी ७७ १५३०९००० 

बाभुळगाव ६५ ९५८६००० 

दारव्हा ८६ १८५४२००० 

दिग्रस GY १२८२३००० 

घाटंजी ६५ १२८७३००० 

कळंब ६१ ९९३४००० 

महागाव ७६ २१३२२००० 

मारेगाव ५६ ८१४५००० 

नेर ५१ १०६६०००० 

पुसद १२० ३१३५९००० 

पांढरकवडा ७४ १४७३६००० 

वणी १०१ | १८१२३००० 

यवतमाळ ८८ १५७५८००० 

उमरखेड ९२ २२८१४००० 

राळेगाव ७२ ११२७१००० 

झरी जामनी ५३ ९०२९००० 

एकूण ११९२ २४२२८४००० २४२२८४००० 

२९ |वर्धा वर्धा ७५ २९५११००० 


ares निर्णय क्रमांकः पंविआ-२०२३/प्र.क्र.9४/वित्त-४ 


ह त ह. aes entre. ee eae एकूण 
| नाव समिती | ग्रामपंचायती | २५५२६६४) । २५१५२६४६) | २५१५२६२८) 

सेलू ६२ १२०८१००० 

देवळी ६१ १२३६६००० 

आवी ६४ ११२८१००० 

आष्टी ४१ ७६२६००० 

कारंजा ५९ ९०८५००० 

हिंगणघाट ७६ १४२३२००० 

समुद्रपूर ६४ ११७९७००० 

एकूण ५०२ १०७९७७९००० १०७९9७९००० 

३० | नागपूर नागपूर 3 41934000 २१५४००० २३८४४००० 

कामठी ४७ १३८५०००० १६९०००० 

हिंगणा ५३ २३००१००० २८१४००० 

कळमेश्वर Yo 4009000 १३०८००० 

काटोल ८३ १४१३२००० १८६१००० 

नरखेड ७० १३८३४००० १७७८००० 

सावनेर ७५ २१३७२००० २५९७००० 

पारसोनी Yo १०८४७००० १३८५००० 

रामटेक ४८ १५९८३००० १९९३००० 

मौदा ६३ १४८३६००० १८७९००० 

उमरेड ४७ ११७४८००० १५९३००० 

भिवापूर प्‌५ ७७८५००० १०८४००० 

कुही GR 93922000 १७०४००० 

एकूण (9&3 १८७९६४००० २३८४०००० २३८४४००० २२३५६४८००० 

३१ | भंडारा भंडारा ९४ २२०६२००० २६६७००० १४०६५००० 

मोहाडी १८ ३७२२००० २०१९००० 

तुमसर ९७ २१२४८००० २५९८००० 

लखानी ७१ १३५८९००० १६४५००० 

साकोली ६२ १३१२९००० १६२०००० 


पृष्ठ २१ पैकी १९ 


ares निर्णय क्रमांकः पंविआ-२०२३/प्र.क्र.9४/वित्त-४ 


पृष्ठ २१ पैकी २० 


ed नाव समिती | ग्रामपंचायती | >,१८२६६४ | २५१५२६४६) | २५१५२६२८) 

लाखादूर ६२ 93332000 १६२६००० 

पावनी ७४ १४९०३००० १८९४००० 

एकूण ४७८ १०१९९२००० | १४०६९००० १४०६५००० १३०१२६००० 

३२ | गोंदिया गोंदिया | age ३३८६३००० ४०३९००० १५८३८००० 

तिरोडा ९५ १७७११००० २१५९००० 

आमगाव ५७ ११२६६००० १३७०००० 

सालेकसा ४१ ९५८९००० १२१४००० 

देवरी ५५ ११७१७००० १६७९००० 

गोरेगाव ५६ १३६१४००० | १६९२००० 

सडक अर्जुनी ६२ १२८५१००० १६२६००० 

अर्जुनी ७० १६२७२००० २०६०००० 

मोरगांव 

एकूण ५४७ १२६८८३००० १५८३९००० १५८३८००० १५८५६०००० 

३३ । चंद्रपूर चंद्रपूर ४७ १५०७४००० 

मूल ४९ १०५७७००० 

सावली ५४ ११४१२००० 

सिंदेवाही ५० १०९९५००० 

नागभीड ५६ १२६६९००० 

ब्रम्हपुरी ७५ १५२५८००० 

पोभुर्णा ३१ ५२१४००० 

बल्लारपूर १७ ५३६२००० 

चिमूर ९२ १५५५८००० 

भद्रावती ७० ११५४४००० 

राजुरा ६५ १२६८(७9००० 

कोरपना ५२ १०९४०००० 

जिवती ३६ ६७७३००० 

गोंडपिपरी Yo ८३४०००० 

वरोरा ८१ १४६२८००० 


ares निर्णय क्रमांकः पंविआ-२०२३/प्र.क्र.9४/वित्त-४ 


ia समिती | ग्रामपंचायती | _,५८२६६४ । २५१५२६४६ । २५१५२६२८) 
एकूण ८२५ १६७०३१००० ११६७०३१००० 
३४ | गडचिरोली | अहेरी ३८ ११२४९००० 
आरमोरी ३२ ८३११००० 
भामरागड १६ २७३३००० 
चामोशी ७४ १८८१५००० 
धानोरा ५६ ८३९०००० 
देसाईगंज २० ६४२८००० 
एटापल्ली २७ ७४८०००० 
गडचिरोली ५० १०६३५००० 
कोरची २१ ३३२२००० 
कुरखेडा ४५ ९२५४००० 
मुलचेरा १६ ५३६८००० 
सिरोचा ३८ ७४०५००० 
एकूण ४३४ ९९३९०००० ९९३९०००० 
एकूण रक्‍कम २६६६१ ६८३०१००००० | १५१८००००० १४७५००००० ७१२९४००००० 
RAJESH १0014 जतीन 


(राजेश भोईर) 


उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ २१ पैकी २१ 


2.5.4.20=1b7e6616195233808d0e995e9882ef4484d9f347b08c606 
d67de4c46aeb159d. stalCode=400032, Mi 

Pp RA B H A KA R B H O | R rialNumber=483E7CEB4E1E9152BBF665505F0B1C60A9BE486C3 
9888B389FSCFC9BC7493334, cn=RAJESH PRABHAKAR BHOIR 

De 2023.12.13 17:01:58 +05'30' 


